महाराष्ट्र राज्यातील कारागृह उपमहानिरीक्षक 
व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह वर्ग-१ यांना 
“विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/ प्र.क्र.१६१/ तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं.१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
तारीख: २५ जून,२०१३ 
वाचा: 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.ले.वि/वै.प्र./अप्र/६६८८/२०१२/कक्ष-५, दि.०९/१०/२०१२. 


शासन निर्णय-- 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना त्यांच्या 


अधिनस्थ मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहे व विभागीय कार्यालयांच्या प्रशासकीय व सुरक्षेच्या दृष्टीने 


तपासण्या करण्यावर व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या कामावर जास्त लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक 


असल्याने व कारागृह विभागातील आर्थिक प्रस्तावांना मंजूरी व निधी उपलब्ध करुन देणे, न्यायालयीन 


प्रकरणे निकाली काढणे या प्रमुख कामावर लक्ष देणे आवश्‍यक असल्याने केवळ वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती 


देयकांना मंजूरी देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व “ कारागृह उपमहानिरीक्षक ” व “ रुपये १२०००- 


१६५०००” या वेतन श्रेणीतील “ अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह वर्ग-१ “ यांना “विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. सदर अधिकार केवळ उपरोक्त वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/ प्र.क्र.१६१/ तुरुंग-२ 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दिनांक १५ 


मे २००९ अन्वये व सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-एक, अ. 


क्र.१, नियम-२ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व अप्पर मुख्य 


सचिव (गृह) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०६२५१२३५०५८४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra 


R av | n d ra BN GN = Riva Ishwar Giri, 
Pe A C =IN, S = maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
| 5 h W a r G | rl MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2013.06.27 10:53:50 
+05'30' 


र.ई.गिरी 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, (मध्य विभाग), औरंगाबाद, (दक्षिण 


विभाग), मुंबई, (पश्‍चिम विभाग), पुणे. 


४. सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृह 


५. महालेखापाल,महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
६. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/ प्र.क्र.१६१/ तुरुंग-२ 


७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


८. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


९. वित्त विभाग,(व्यय-७) (विनियम) मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ३२ 


११.कक्ष अधिकारी (तुरुंग-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२.अवर सचिव (तुरुंग-३) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१३.निवडनस्ती, तुरुंग-२, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


